महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
मधील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या - 
अधिव्याख्याता, गट-ब 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : बदली 3929 /प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्यासन-१२, 
दिनांक ०९.०४.२०१८ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शा.नि.क्र. बदली-३९२१/प्र.क्र.३२/प्रशा-२, 
दिनांक ०१.०४.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि.क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२, 
दिनांक २९.०७.२०२१ 
शासन आदेठा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 
करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 
सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 
प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, Hal तरतूद करण्यात आळेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 
दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला आहे. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मधील तरतूदीनुसार दिनांक 
३१.०५.२०२१ रोजी पदस्थापनेच्या पदावर तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या बदलीपात्र अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळ क्र.१ समोर सादर करण्यात आला होता. नागरी सेवा मंडळाने 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०९.०४.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील समुपदेशाने बदली 
करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन गट-ब मधील अधिकाऱ्यांच्या बदली संदर्भात 
शिफारशी केल्या आहेत. सदर शिफारशी विचारात घेऊन सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पूर्व मान्यतेनुसार 
पुढील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९५ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

7 श्री. भालचंद्र रमेश पाटील, अधिव्याख्याता, SI. मनिषा देवरे यांच्या 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । बदलीने Rea होणाऱ्या 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ।जि. धुळे पदावर 
जि. नंदुरबार 

२ | डा. मनिषा शांकरराव देवरे, अधिव्याख्याता, श्री. चद्रकांत दोधू 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । साळुखे, यांच्या 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. नाशिक बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जि. धुळे पदावर. 

३ | श्री. गोपाल CART कुकडे, अधिव्याख्याता, श्री. रविद्र चंद्रभान 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । सोनुने यांच्या बदलीने 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ।जि. बुलढाणा रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
जि. वाशिम 

४ | श्रीमती संघप्रिया सुर्यभान वाघमारे, । राज्य शैक्षणिक संशोधन व रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, प्रशिक्षण परिषद, जि. पुणे 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जि. पुणे 

4 श्री. संजयकुमार खंडू नवले, अधिव्याख्याता, श्री. तुकाराम कुंभार 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. कोल्हापूर होणाऱ्या पदावर. 
वेळापूर, जि. सोलापूर 

६ | al. तुकाराम महादेव कुंभार, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ।जि. सिंधुदूर्ग 
जि. कोल्हापूर 

७ | श्रीमती वर्षा वसंत बनसोडे, अधिव्याख्याता, श्री. तुकाराम राजे 
(वर्षा राजेंद्र कांबळे) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । यांच्या बदलीने रिक्‍त 
अधिव्याख्याता, जि. सांगली होणार्‍या पदावर 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जि. कोल्हापूर 

८ | att. तुकाराम दिनकर राजे, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. सोलापूर 
जि. सांगली 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९५ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

Q श्री. प्रदिप रामभाऊ नाकतोडे , अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, |: जि. गडचिरोली 
जि. गोंदिया 

7 o | at. गर्जेद्र तुकाराम जमादार, अधिव्याख्याता, श्री. बिराप्पा शिदे 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. उस्मानाबाद होणाऱ्या पदावर. 
वेळापूर, जि.सोलापूर 

7 १ | श्रीमती सीमा मोहन इंगळे, अधिव्याख्याता, श्री. कोरे रमेश बापू 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. रत्नागिरी होणाऱ्या पदावर 
जि. कोल्हापूर 

१२ | श्री. संजयकुमार गुणवंतराव मेश्राम, | अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. भंडारा 
जि. चंद्रपूर 

१३ | श्री. बालाजी दिगंबर alan, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. अकोला 
जि. वाशिम 

१४ | श्री. महादेव रामा हंडाळ, प्राध्यापक, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. औंरगाबाद 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 

१५ | sil. चंद्रकांत शामराव नरळे, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. सातारा 
वेळापूर, जि. सोलापूर 

१६ | श्री. रमेश बापू कोरे, अधिव्याख्याता, श्रीमती सीमा मोहन 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । इंगळे यांच्या बदलीने 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. कोल्हापूर रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
जि. रत्नागिरी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९५ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 

१ २ ३ ४ 

१७ | डॉ. Wes वैजनाथ गोरे, अधिव्याख्याता, श्री. सिध्देश्वर 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । शिवाजीराव कांबळे 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, ।मुरुड, जि. लातूर यांच्या बदलीने रिक्‍त 
अंबाजोगाई, जि. बीड होणाऱ्या पदावर 

१८ | श्रीमती प्रज्ञा रावसाहेब रोडे, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. परभणी 
अंबाजोगाई, जि. बीड 

१९ | श्री. श्रीहरी Gare दराडे, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, |। जि. जालना 
जि. हिंगोली 

२० | श्री. राजाराम पंढरीनाथ टकले, अधिव्याख्याता, श्रीमती रोडे प्रज्ञा 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. बीड होणाऱ्या पदावर 
जि. हिंगोली 

२१ | श्री. सिध्देश्वर शिवाजीराव कांबळे, । अधिव्याख्याता, श्री. राजेडा गोरे यांच्या 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. बीड पदावर 
मुरुड जि. लातूर 

२२ श्री. बिराप्पा पंडित शिदे, अधिव्याख्याता, श्री. योगेश्वर जाधव 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, यांच्या बदलीने रिक्‍त 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. औरंगाबाद होणाऱ्या पदावर. 
जि.उस्मानाबाद 

23. श्री. चद्रकांत aly साळुखे, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. जळगाव 
जि. नाशिक 

२४ । डा. राजेंद्र भिमराव महाजन, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. नंदूरबार 
जि. जळगाव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली ३१२१/प्र.क्र.९५ /प्रशा-२ 


अ.क्र नाव व पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
१ २ ३ ४ 
२५ श्री. रविंद्र चंद्रभान सोनुने, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. अकोला 
जि. बुलढाणा 
२६ | श्री. सतिठ सखाराम सातव, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जि. औरंगाबाद 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जि. जालना 
२७ श्री. योगेश्वर रखमाजी जाधव, अधिव्याख्याता, रिक्‍त पदावर. 
अधिव्याख्याता, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, 
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, । जि. जालना 
जि. औरंगाबाद 


३. उक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 
जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा दिनांक ३० 
ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्राकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
४. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 
कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
च. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०८०६१९४७५६३३२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Charushila Devendra 
Chaudhari 


(चारूशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली 3929 /प्र.क्र.९५/प्रशा-२ 


संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे 
सर्व शिक्षण संचालक/ सह संचालक 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचाळक 


3) 
) 
) 
) सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्त्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था 
) 
) 
) 


tof 
4 


o~ 


an 


सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण), जिल्हा परिषद 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


CX S&S 


vo 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
२) मा. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे स्वीय सहायक 
३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
8) निवडनस्ती, प्रजञा-२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


